उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळास निधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : विमंका-२०१९/प्र.क्र.२२/का-१४१६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जुले, २०१९ 


संदर्भ: १. प्रशासकीय नि संशोधन अधिकारी, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई यांचे 


पत्र क्र. उमविमं/लेखा/कॅश फ्लो/२०१८-१९/७३, दिनांक 02 एप्रिल, २०१९ 


२. नियोजन विभागाचे सम क्रमांक दिनांक २६ एप्रिळ, २०१९चे आदेशा 


शासन आदेश : 
उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाच्या मागणीनुसार माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या 
कालावधीकरिता संदर्भ क्रमांक २ अन्वये निधी एकूण ३३.४५ लक्ष इतका निधी उपलब्ध करून 
देण्यात आला आहे. आता ऑगस्ट, २०१९ ते डिसेंबर, २०१९ या कालावधीकरिता अर्थसंकल्पित 
निधीच्या ६०% च्या मर्यादेत पुढीलप्रमाणे उद्दिष्टनिहाय निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण प्रणाली (BEAMS) वर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे- 


(रू. हजारात) 
अ. क्र. उद्दीष्ट वितरित करावयाचा निधी 

Le] . _'०१-वेतन ३५००.०० 
२. ।०३-अतिकालीक भत्ता ४.०० 
३. ।०६-दूरध्वनी ४३.०० 
४. 99- देशांतर्गत प्रवास खर्च १६६.०० 
५. ।१३-कार्यालयीन खर्च ६२६.०० 
६. ।१६- प्रकाशने aa 
७. ।१७-संगणक ८१.०० 

एकूण ४४२०.०० 


२. उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळास उपलब्ध करून देण्यात आळेला निधी “मागणी क्र. ओ-७, 
३४५१-सचिवालय आर्थिक सेवा, (03) वैधानिक विकास मंडळे, (०३)(०१) वैधानिक विकास मंडळे 
(अनिवार्य) (भारित) (३४५१ ०४४९)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२०२० मध्ये उपलब्ध तरतुदीतून 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः विमंका-२०१९/प्र.क्र.२२/का-१४१६ 


३. महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन आदेशा 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७२६१६५१३३०४१६ असा आहे. हा 
शासन sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Maya Roop ४०५०१९० 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
Departm १0९5400032, st=Maharash 
2.5.4.20= 


, st=I ashtra, 
ja5cf83f3409f76214c1 bbb386df214f40 


863901. 


el व 
serialNum 10b30444f3b7ad8 1b2f3291 2506b69de2a01b 
a S Uu e (0 8475994: b29755e47 12c40, cn=Maya Roop Vasudeo 


3. 29 
Date: 2019.07.26 17:00:11 +05'30' 


(माया वासुदेव) 


अवर सविव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई. 


प्रत माहिती व आव्यक त्या कार्यवाहीस्तव : 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 


२. महालेखापाल (१/२) लेखा परीक्षा, मुंबई / नागपूर 


३. महालेखापाल (१/२) लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई / नागपूर 


४. कार्यासन अधिकारी, का. १४२६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


६. निवड नस्ती, का. १४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


